RNI No.MAHBIL / 2009/ 31743 

Regd.No. MCS/169/ 2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - ब 


वर्ष २, अंक ३६ ]] 


गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८-१४ , २०१६ / भाद्र १७-२३, शके १९ ३८ 


[ पृष्ठे १६, किंमत : रुपये २०.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने 

महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 
प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ 
कल्पतरु पॉईंट , २ रा ते ४ था मजला, सायन सर्कलजवळ , सायन ( पूर्व ) मुंबई ४०० ०२२. 

अधिसूचना 
क्रमांक एमपीसीबी / जेडी( एपीसी) सेक्शन/ बी-३४ ९८.- हवा ( प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण ) अधिनियम , १ ९ ८१ मधील कलम ५४ उप 
कलम ( २ ) मधील परिशिष्ट ( झ ) अन्वये राज्यशासन व म.प्र.नि. मंडळाच्या समन्वयाने महाराष्ट्र राज्यातील पारंपरिक विटभट्ट्यांच्या 
स्थापनेबाबतचे ( स्थान निश्चिती उद्योग उभारणी) नियम , २०१६ अधिसूचित करण्याबाबत . 

महाराष्ट्र राज्यातील पारंपरिक विटभट्ट्या ( स्थान निश्चिती व उद्योग उभारणी) नियम , २०१६. 


अ . प्रस्तावना 


१ . 


उपरोक्त नियम महाराष्ट्र राज्यातील पारंपरिक विटभट्ट्या ( स्थान निश्चिती व उद्योग उभारणी ) नियम, २०१६ असे संबोधण्यात 


यावेत . 


२ . 


सदर नियम शासकीय अधिकृत पत्रिकेमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या दिनांकापासून अंमलात येतील . 
३. जे विटभट्टीधारक ९ x ४ x ६ इंच आकारांच्या एकावेळी २५,००० नगांपेक्षा जास्त विटांची निर्मिती करीत असतील तसेच 
९ x ४ x ३ इंच आकारांच्या एकावेळी ५०,००० नगांपेक्षा जास्त विटांची निर्मिती करीत असतील अशा विटभट्टीधारकांनी मप्रनि मंडळाचे 
संमतीपत्र घेणे बंधनकारक राहील. या सर्व विटभट्टीधारकांनी पर्यावरण ( संरक्षण ) कायदा, १९ ८६ अंतर्भूत वने व पर्यावरण विभाग, भारत 
सरकार यांनी पारित केलेल्या दिनांक २२ जुलै २००९ व १८ नोव्हेंबर २०० ९ च्या राष्ट्रीय हवा गुणवत्ता मानकांचे व त्यामध्ये नमूद 

केलेल्या 
अटींचे पालन करणे त्यांच्यावर बंधनकारक राहील . 

जे विटभट्टीधारक ९ x ४ x ६ इंच आकारांच्या एकावेळी २५,००० नगांपेक्षा कमी विटांची निर्मिती करीत असतील तसेच 
९ x ४ x ३ इंच आकारांच्या एकावेळी ५०,००० नगांपेक्षा कमी विटांची निर्मिती करीत असतील अशा विटभट्टीधारकांना मप्रनि मंडळाचे 


४ . 


( १ ) 


भाग चार ब -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८-१४ , २०१६ / भाद्र १७-२३ , शके १९ ३८ 


५ . 


वर नमूद 


संमतीपत्र घेणे बंधनकारक राहणार नाही . या सर्व विटभट्टीधारकांनी पर्यावरण ( संरक्षण ) कायदा, १ ९ ८६ अंतर्भूत वने व पर्यावरण विभाग , 
भारत सरकार यांनी पारीत केलेल्या दिनांक १८ नोव्हेंबर २००९ रोजीच्या राष्ट्रीय हवा गुणवत्ता मानकांचे पालन करणे त्यांच्यावर बंधनकारक 
राहील . 
केलेल्या ठिकाणांव्यतिरिक्त राज्यातील खालीलप्रमाणे 

नमूद केलेले क्षेत्रेही विटभट्टी उभारणीसाठी निषिद्ध करण्यात येतील . 
( अ) महाराष्ट्र राज्यातील सर्व संरक्षित वने , राष्ट्रीय उद्याने, अभयाराण्ये आणि घोषित केलेली राज्यातील थंड हवेची ठिकाणे . 

( ब ) कासचे पठार, कोयना वन्य जीव अभयारण्य, चांदोली राष्ट्रीय उद्यान आणि राधानगरी अभयारण्य व युनेस्कोने घोषित केलेली 
जागतिक प्राचिन ऐतिहासिक स्थळे . 

( क ) नागरी राज्य संस्थेने त्यांनी रहिवासी विभागातील स्थानिक लोकांच्या सल्ला मसलतीने निश्चित करून जाहीर केलेली क्षेत्रे , 
ज्यामध्ये स्थानिक महानगरपालिका / स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी निश्चित केलेल्या क्षेत्रामध्ये निषिद्ध असेल , अशी क्षेत्रे . 

ब. विटभट्ट्यांमध्ये वापरण्यात येणाऱ्या इंधनाबाबत. 

१. कोळशाऐवजी कृषि क्षेत्रातील टाकाऊ वस्तू इंधन म्हणून पारंपरिक विटभट्ट्यांमध्ये वापरण्यास प्रवृत्त करण्यात यावे व 
कालांतराने कोळशाचा वापर काढून टाकण्यात यावा . 

१० मि.मि. इतके आकारमान असलेल्या व ज्या कोळशामध्ये राखेचा अंश ३४ टक्क्यांपेक्षा कमी असलेला कोळसा इंधन 
म्हणून पारंपरिक विटभट्ट्यांमध्ये वापरण्यात यावा. 

पारंपरिक विटभट्ट्यांमध्ये स्फोटक पदार्थ ज्वलनशील रसायने, पेटकोक उद्योगांमधून निर्माण झालेली रसायने, तसेच घातक 
आणि इतर कचरा ( व्यवस्थापन व सीमांतर्गत वाहतूक ) अधिनियम, २०१६ मध्ये अंतर्भूत असलेल्या रसायनांचा वापर व प्लास्टिक , 
रबर, चामडे यांचा इंधन म्हणून वापर करण्यात येऊ नये. 

पारंपरिक विटभट्ट्या ( स्थान निश्चिती व उद्योग उभारणी) नियम, २०१६ ची अंमलबजावणी 
१ . सर्व पारंपरिक विटभट्टींचे ठिकाण १००० लोकसंख्या असलेल्या वस्तीपासून कमीत कमी २०० मीटर अंतराच्या पुढे असावे. 
२. सर्व पारंपरिक विटभट्टीचे ठिकाण राष्ट्रीय महामार्ग तसेच राज्य महामार्गापासून कमीत कमी २०० मीटर अंतराच्या पुढे असावे. 

सदरहू अधिसूचना पर्यावरण विभाग, महाराष्ट्र शासन यांच्या पत्र क्र . एसईएसी -२०१५ /प्र.क्र .१८४ / तां.क .२, दिनांक २४ ऑगस्ट २०१६ 
नुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


२ . 


३ . 


क . 


मुंबई, 
दिनांक २६ ऑगस्ट २०१६. 


डॉ . पी . अनबलगन, 
सदस्य सचिव , मप्रनि मंडळ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८-१४ , २०१६/ भाद्र १७-२३, शके १ ९ ३८ 


३ 


MAHARASHTRA POLLUTION CONTROL BOARD 
Kalptaru Point , 2nd to 4th floor, Near Sion Circle , Sion (East), Mumbai 400 022 . 


NOTIFICATION 


No. MPCB / JD (APC ) Section / B - 3498. - In exercise of the powers conferred under sub - section 
( 1 ) of section 54 read with clause (z ) of sub - section ( 2 ) of the said section and sub - section ( 1) of 
section 21 of the Air (Prevention & Control of Pollution ) Act , 1981, the State Govt after consultation 
with the Maharashtra Pollution Control Board hereby notifies the following guidelines for the 
establishment of clamp type traditional brick kilns in the State of Maharashtra , 

THE MAHARASHTRA CLAMP TYPE TRADITIONAL BRICK KILNS (SITTING 
CRITERIA FOR ESTABLISHMENT) RULES , 2016 . 

A. Short title and Commencement 

1. These Rules may be called as The Maharashtra clamp type traditional Brick kilns (Sitting 
Criteria for Establishment) Rules , 2016 . 

2. These Rules will come into force with effect from the date of their publication in the official 
Gazette , 

3. The traditional clamp type brick kilns manufacturer having capacity more than 50,000 
numbers of bricks per batch of the size 9X4X3" and having capacity 25,000 Nos. per batch of the 
size 9X4X3" shall obtain consent from the Board , They shall comply with the Notification dated 
22nd July 2909 issued by MOEF , GOI and National Ambient Air Quality Standards Dated 18th 
November 2009 , 

4. The traditional clamp type brick kilns manufacturer having capacity less than 50,000 
numbers of bricks per batch of the size 9X4X3" and having capacity 25,000 Nos. per batch of the 
size 9X4XB " shall comply with National Ambient Air Quality Standards Dated 18th November 
2009 . 

5. Except the above locations the establishments of the traditional clamp type brick kilns 
are not allowed in the following locations in the State of Maharashtra . 

( a ) Reserved and Protected Forest , National Parks , Sanctuaries and notified hill stations 
in the State. Entire Eco -Sensitive Zone /Areas like Matheran ,Mahabaleshwar, Pachgani Dahanu , 
etc. declared under Environment ( Protection ) Act , 1986 by Ministry of Environment and Forest 
(MOEF ) , New Delhi. 

(b ) World Heritage State Sites such as Kass Plateau , Koyana Wildlife Sanctuary, Chandoli 
National Park , and Radhanagari Wildlife Sanctuary etc, as declared by UNESCO in the State . 

( c) Residential areas, as identified after due public consultation will be declared and 
declared area by concern Municipal corporations / Local Bodies. 

B. Fuel pattern to be used in Brick Kilns 

1. Local agro wastes residue shall be encouraged for use as internal fuel to replace coal in a 
phased manner. 

2. Coal of 10 mm size with ash content less than 34 percent shall be used as a fuel in brick 
Kiln . 

3. Industry shall not use any type of explosive chemicals, spent organic, solvent , oily residue , 
pet coke, filter press cake material, any type of chemicals or waste material covered under the 
Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement ) Rules , 2016 and other 
waste such as plastic rubber , leather as a fuel in the brick kiln . 

C. Implementation of Clamp type Traditional brick Kiln (Location and 
Establishment) Rules , 2016 . 


भाग चार ब -१ अ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८-१४, २०१६/ भाद्र १७-२३, शके १९ ३८ 


1. The traditional clamp type brick kilns shall be established 200 mtrs. away from the human 
habitation , having more than 1000 population . 

2. The traditional clamp type brick kilns shall be established 200 mtrs. away from the 
National Highway and State Highway , having more than 1000 population . 

This is issued with the approval of the Environment Dept. , Government of Maharashtra 
vide letter No. SEAC - 2015 /Case No.184/ TC2 , dated 24th August 2016 . 


Mumbai, 
Dated 26th August 2016 


DR . P. ANBALAGAN , 
Member Secretary , MPCB. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८-१४, २०१६ / भाद्र १७-२३, शके १ ९ ३८ 


५ 


महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ 
कल्पतरू पॉईंट , २ रा ते ४ था मजला, सायन सर्कलजवळ, सायन ( पूर्व) मुंबई ४०० ०२२ . 


अधिसूचना 


क्रमांक एमपीसीबी / जेडी ( एपीसी) सेक्शन / बी -३४९७.- हवा (प्रदुषण प्रतिबंध व नियंत्रण ) कायदा, १९८१ मधील कलम ५४ उप 
कलम ( २) मधील परिच्छेद ( झ ) मधील देण्यात आलेल्या अधिकारान्वये, महाराष्ट्र 

शासनाने 

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सल्ल्याने 
| महाराष्ट्र 

राज्यातील खनीज पदार्थ भंडार व खनीज पदार्थ लोहमार्ग खनिज पदार्थ चढ -उतरण स्थानकामधील खनिज पदार्थ जसे की , कोळसा, 
सिमेंट, चुनखडी, लोखंडाचा किस आणि इतर खानिज पदार्थ यासाठी खालील स्थान निश्चिती धोरण व मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करण्यात 
येत आहे . 


अ . व्याख्या . 


. 


१ . खनिज पदार्थ भंडार. रेल्वेद्वारे अथवा वाहनाद्वारे आणण्यात येणारे खनिज पदार्थ/ कोळसा ज्या जागेवरती चढण अथवा उतरण 
करून काही कालावधीसाठी त्या ठिकाणी साठवणूक करून पुढे कारखान्यामध्ये किंवा विक्रीसाठी पाठविण्यात येतात त्या जागेस खनिज पदार्थ 
भंडार असे संबोधण्यात यावे. 

२. लोहमार्ग खनिज पदार्थ चढ - उतरण स्थानके . - लोहमार्गाद्वारे करण्यात येणाऱ्या खनिज पदार्थांची वाहतूक यांची चढ -उतरण 
व तात्पुरत्या स्वरुपाची साठवणूक करण्यात येणाऱ्या ठिकाणास रेल्वे लोहमार्ग खनिज पदार्थ चढ -उतरण स्थानके संबोधण्यात येते . 

ब . स्थान निश्चिती नियमावली : 

खनिज भंडार व लोहमार्ग स्थानकांच्या उभारणीसाठी स्थान निश्चितीच्या खालील अटींचे पालन करण्यात यावे . 

१ . सद्यःस्थितीत अस्तित्वात असलेले खनिज पदार्थ भांडार / लोहमार्ग खनिज पदार्थ चढ - उतरण स्थानकांनी वरील मार्गदर्शक तत्त्वाचे 
पालन न केल्यास त्यांनी दोन वर्षांच्या कालावधीत स्थलांतर करावे . 

क . संमतीपत्राची पात्रता किंवा ना हरकत प्रमाणपत्राबाबतः 

१. ( अ) खनिज पदार्थ भंडार साठवणुकीची जागा १००० चौ.मी. पेक्षा जास्त व खनिज पदार्थ तसेच कोळसा साठवणुकीची क्षमता 
१०० मे.ट. पेक्षा कोणत्याही वेळेस जास्त . 

( ब ) लोहमार्ग खनिज पदार्थ चढ- उतरण स्थानक , कोळसा व इतर खनिज . 

वरील अ व ब करिता मंडळाचे संमतीपत्रक घेणे आवश्यक आहे . 
२. खनिज पदार्थ भंडार साठवणुकीची जागा १००० चौ.मी. पर्यंत व खनिज पदार्थ तसेच कोळसा 

३. साठवणुकीची क्षमता १०० टनापर्यंत कोणत्याही वेळेस वरील क्षमतेपर्यंत असलेल्यांनी महसुल विभागाकडून परवानगी घेणे 
आवश्यक आहे . 

कारखान्यामध्ये लागणाऱ्या कच्च्या मालाची साठवणुकीची जागा कारखान्याने प्राप्त केलेल्या समंतीपत्रामध्ये नोंद करणे आवश्यक 
आहे . 

विशिष्ट मानके 
१ . दिनांक १८ नोव्हेंबर २०० ९ रोजी वने व पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार यांनी प्रसिद्ध केलेली अधिसूचना राष्ट्रीय हवेची गुणवत्ता 
व मानकांचे 

अनुपालन 

करावे . 
घातक घनकचरा यांची साठवणूक लोहमार्ग खनिज पदार्थ चढ-उतरण स्थानकांत करण्यात येऊ नये. 
३. लोहमार्ग खनिज पदार्थ चढ-उतरण स्थानके / खनिज पदार्थ साठवणूक क्षेत्रामध्ये पुरेशा प्रमाणात झाडांची लागवड करण्यात यावी. 

४. हवेची गुणवत्ता तपासण्यासाठी म.प्र.नि. मंडळाच्या सल्ल्याने त्या परिसरामध्ये हवेची गुणवत्ता मोजण्याची संयंत्रे ( शारीरिक ) 
बसविण्यात यावी. 

हवामान खात्याच्या अभ्यासानुसार व त्यांच्या अहवालानुसार त्या जागेतील हवेच्या दिशेचा अभ्यास करून त्या अनुषंगाने हवा 
प्रदूषण होणार नाही. त्याकरिता हवा प्रदूषण नियंत्रण कृती आराखडा बनविण्यात यावा. 


४ . 


ड . 


२ . 


५ . 


६ 


७ . 


८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८-१४ , २०१६ / भाद्र १७-२३, शके १९ ३८ 
६. लोहमार्ग खनिज पदार्थ चढ -उतरण स्थानके / खनिज पदार्थ साठवणूक भोवतालचे रस्ते काँक्रीटीकरण व डांबरीकरण केलेले असावे. 

लोहमार्ग खनिज पदार्थ चढ-उतरण स्थानके / खनिज पदार्थ साठवणूक भोवताली कमीत कमी ३ मीटर उंचीचेभिंतीचे कुंपण असावे, 
जेणेकरून धुलिकण पाण्याचा प्रवाह / जलस्त्रोतामध्ये मिसळणार नाहीत. 

खनिज पदार्थांची साठवणुकीची उंची कोणत्याही वेळेस कुंपण भिंतीपेक्षा कमी प्रमाणात असावी, जेणेकरून धुलिकण हवेत मिसळून 
प्रदूषण होणार नाही. 

खनिज पदार्थ हाताळणी क्षेत्रालगत वायुरोधक भिंतीची उभारणी करण्यात यावी. 
१० . पाण्याचा व पावसाळी पाण्याचा योग्य प्रकारे निचरा होण्यासाठी नाले बांधण्यात यावेत . 
११. खनिज पदार्थांची साठवणूक निश्चित केलेल्या ठिकाणीच करण्यात यावीत . 

१२. लोहमार्ग खनिज पदार्थ चढ- उतरण स्थानके दोन्ही बाजूने आच्छादित करण्यात यावीत . तसेच धुलिकण निःसारण यंत्रणा व 
त्यामध्ये पुरेशे वायुविजन असावे . 

१३. खनिज पदार्थांची साठवणूक शास्त्रोक्त पद्धतीने करण्यात यावी. 
१४ . खनिज पदार्थांची 

वाहतूक बंदिस्त करण्यात यावी. 
सदरहू अधिसूचना पर्यावरण विभाग, महाराष्ट्र शासन यांच्या पत्र क्र.एसईएसी -२०१५ /प्र.क्र .१८४ / तां.क.२, दिनांक २४ ऑगस्ट २०१६ 
नुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


डॉ . पी . अनबलगन , 


मुंबई , 
दिनांक २६ ऑगस्ट २०१६. 


सदस्य सचिव , मप्रनि मंडळ. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८-१४ , २०१६/ भाद्र १७-२३, शके १ ९ ३८ 

MAHARASHTRA POLLUTION CONTROL BOARD 
Kalptaru Point, 2nd to 4th floor, Near Sion Circle , Sion ( East ), Mumbai 400 022 . 


NOTIFICATION 


No. MPCB / JD (APC ) Section / B - 3497. — In exercise of the powers conferred under clause (Z ) 
of Subsection ( 2 ) of section 54 of the Air ( Prevention and Control of Pollution ) Act , 1981, the State 
Government after consultation with the Maharashtra Pollution Control Board hereby notifies 
the Guidelines for Mineral Stock Yards and Railway Siding in the State ofMaharashtra for loading/ 
unloading of Minerals and Metals such as Iron Ore, Coal, Cement, Cement Clinker , Iron Ore 
fines , Coal fines, Lime Stone, Dolomite and any other Minerals /Materials from the rail rack . 

A Definition 

1. Stock yards. – Stock yard means area used to receive , store either for a short period or 
long period and/ or dispatch minerals, metals. 

2. Railway siding. – A railway siding is a place / area which is used to receive mineral 
through Rail / Road temporarily store and load / unload material in the rakes and / or dispatch 
metal and minerals by road/ rail transport. 

B. Sitting Criteria : 

The following sitting criteria shall be considered for establishment of railway siding / Stock 
yards. 

1. Existing railways sidings not adhering to the guidelines shall be shifted within two years 
period as per these siting criteria . 

C. Applicability of Consent / NOC from competent authority 

1. ( A ) All the stock yards for storage of coal, metals and minerals having area more than 
1000 sq . mtrs and capacity of more than 100 MT of storage of coal, metal, minerals at any given 
point of time. 

(B ) Railway siding, handling of coal and other mineral Condition stated in A and B shall 
be covered under consent regime of MPCB . 

2. The other stock yards for storage of coal, metals and minerals having area upto 1000 
sq.mtrs and storage upto 100 MT at any given point of time shall be covered by the revenue 
authorities . 

3. The captive stock yards inside industrial premises shall be covered under consent granted 
to industry for main activity . 

D. Standard conditions 

1. The coal depots/railway siding and minerals stock yards shall comply strictly MoEF 
Notification of National Ambient Air Quality Standards dated : 18th November 2009. 

2. The authority shall not handle hazardous waste material at railway siding and minerals 
stock yards / Coal stock yards. 

3. Adequate tree plantation shall be undertaken to minimize impact of air emissions. 

4. Ambient Air Quality Monitoring Stations (manual) will be installed for monitoring air 
quality in consultation with MPCB . 

5. To carry out meteorological study specifically wind directions and accordingly prepare 
plan to control of fugitive emissions / dust particles and suppression system . 

6. All entry point , internal roads and loading/unloading areas must be made road worthy 
for movement of heavy vehicles by using row permeability material ( e.g. concrete or bitumen ) 
and be cleaned regularly to minimize potential for dust generation and off -site impact. 

7. A boundary wall of at least 3 -meter height shall be constructed along the periphery of 
the mineral stock yard to prevent the fine particles from being carried away with surface run 
off to nearby water bodies . 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ८-१४, २०१६/ भाद्र १७-२३, शके १९ ३८ 


8. The height of material within storage areas must be kept be low the height of the 
boundary wall at all times to prevent the material getting air borne. 

9. The wind breaking wall shall be provided to material handling area . 
10. Storm water drain and proper flooring shall be provided . 
11. Storage be done in well demarcated compartmentalized areas and not in haphazard 


manner . 


12. Closed for top on both side to cover the complete railway rack with adequate 
ventilation / fume extraction system . 

13. The authority shall provide proper material storage facility i.e silo etc. and material 
shall be handled in piped conveyor system . 

14 . Closed transportation system for Metals , minerals , Coal etc. be used in such 
premises . 

This is issued with the approval of the Environment Dept. Government of Maharashtra vide 
letter No. SEAC - 2015 /Case No. 184 / TC2 dated 24th August 2016 . 


Mumbai, 
Dated the 26th August 2016 


DR . P. ANBALAGAN , 
Member Secretary MPCB . 


९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८-१४ , २०१६ / भाद्र १७-२३, शके १९ ३८ 

प्रधान मुद्रांक कार्यालय , मुंबई 

आदेश 
क्रमांक सीएसडी/१३२/ २०१६ / २९ ६७. – मुंबई मुद्रांक अधिनियम, १९ ५८ (१९ ५८ चा मुंबई ६०) च्या कलम ९ ( ब ) अन्वये व महाराष्ट्र 
शासनाचे दिनांक २९ जून २०१६ रोजीच्या आदेशानुसार अपर मुद्रांक नियंत्रक , मुंबई यांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
व लोकहितार्थ तसे करणे आवश्यक आहे अशी अपर मुद्रांक नियंत्रक , मुंबई यांची खात्री झाल्यानंतर अपर मुद्रांक नियंत्रक , मुंबई 
GRINDWELL NORTON LIMITED या संस्थेच्या एकूण ५,५३,६०,००० शेअर्स प्रमाणपत्राद्वारे ( Bonus Equity 
Shares ) वितरीत व्हावयाच्या प्रत्येकी रुपये ५ दर्शनी किंमतीच्या अधिमुल्यासह एकूण रुपये २७,६८,००,००० च्या क्रमांक ५५३६०००१ 
ते क्रमांक ११०७२००० पर्यंतच्या एकूण ( दोन्ही धरून ) ५,५३,६०,००० शेअर्सवर ( Bonus Equity Shares ) रुपये २,७६,८०० ( रुपये 
दोन लक्ष श्याहत्तर हजार आठशे फक्त ) एवढे एकत्रित मुद्रांक शुल्क भरण्यास या आदेशाद्वारे निर्देश देत आहे. या शेअर्समध्ये स्थावर मालमत्तेचा 
समावेश नाही . 


बन्सी गवळी, 


अपर मुद्रांक नियंत्रक , मुंबई. 


प्रधान मुद्रांक कार्यालय , मुंबई 

आदेश 
क्रमांक सीएसडी/ ३३ / २०१६ / ३०५४.– मुंबई मुद्रांक अधिनियम, १९ ५८ (१९ ५८ चा मुंबई ६० ) च्या कलम ९ (ब ) अन्वये व महाराष्ट्र 
शासनाचेदिनांक २९ जून २०१६ रोजीच्या आदेशानुसार अपर मुद्रांक नियंत्रक , मुंबई यांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
व लोकहितार्थ तसे करणे आवश्यक आहे अशी अपर मुद्रांक नियंत्रक , मुंबई यांची खात्री झाल्यानंतर अपर मुद्रांक नियंत्रक, मुंबई 
SHEOREY DIGITAL SYSTEM LTD, या संस्थेच्या एकूण १२,००,००० शेअर्स प्रमाणपत्राद्वारे ( Equity Shares ) वितरीत 
व्हावयाच्या प्रत्येकी रुपये १० दर्शनी किंमतीच्या रुपये १० च्या अधिमुल्यासह एकूण रुपये २,४०,००,००० च्या क्रमांक ४७५४८२६६ ते 
क्रमांक ४८७४८२६५ पर्यंतच्या एकूण ( दोन्ही धरून ) १२,००,००० शेअर्सवर ( Equity Shares ) रुपये २४,००० (रुपये चोवीस हजार 
फक्त ) एवढे एकत्रित मुद्रांक शुल्क भरण्यास या आदेशाद्वारे निर्देश देत आहे. या शेअर्समध्ये स्थावर मालमत्तेचा समावेश नाही. 


बन्सी गवळी, 
अपर मुद्रांक नियंत्रक , मुंबई . 


प्रधान मुद्रांक कार्यालय , मुंबई 

आदेश 
क्रमांक सीएसडी/ १३७/ २०१६ / ३२६७.- मुंबई मुद्रांक अधिनियम , १९ ५८ (१ ९ ५८ चा मुंबई ६० ) च्या कलम ९ ( ब ) अन्वये व 
महाराष्ट्र शासनाचे दिनांक २९ जून २०१६ रोजीच्या आदेशानुसार अपर मुद्रांक नियंत्रक , मुंबई यांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून व लोकहितार्थ तसे करणे आवश्यक आहे अशी अपर मुद्रांक नियंत्रक , मुंबई यांची खात्री झाल्यानंतर अपर मुद्रांक नियंत्रक , 
मुंबई मे. INDIA INFRASTRUCTURE AND LOGISTIC PVT. LTD., या संस्थेच्या एकूण १८,७०,००० शेअर्स 
प्रमाणपत्राद्वारे यांना ( Equity Shares ) वितरीत व्हावयाच्या प्रत्येक रुपये १० दर्शनी किंमतीच्या + अधिमुल्य रुपये ४१३ एकूण रुपये 
४२३ किंमतीच्या 
एकूण दर्शनी किंमत रुपये ७ ९,१०,१०,००० क्रमांक ५०००००१ पासून क्रमांक ६८७०००० पर्यंतच्या एकूण ( दोन्ही धरून ) १८,७०,००० शेअर्सवर 
( Equity Shares ) रुपये ७,९१,०१० ( रुपये सात लक्ष एक्क्याण्णव हजार दहा फक्त ) एवढे एकत्रित मुद्रांक शुल्क भरण्यास या आदेशाद्वारे 
निर्देश देत आहे . या शेअर्समध्ये स्थावर मालमत्तेचा समावेश नाही. 


बन्सी गवळी, 
अपर मुद्रांक नियंत्रक , मुंबई. 


भाग चार ब -२ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ८-१४, २०१६ / भाद्र १७-२३, शके १९ ३८ 


पुढील अधिसूचना , इत्यादी असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झाल्या आहेत : 


६ 


शुक्रवार , 

जानेवारी १६, २०१५ / पौष २६ , शके 


१ ९ ३६ 


सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय (विस्तार ), मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २ जानेवारी २०१५ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० . 

क्रमांक सीएसएल. २०१४ / प्र.क्र .१२७ / १३ स . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( १९ ६१ चा महा . २४ ) कलम ३ याद्वारे राज्य 
शासनास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन यासोबतच्या परिशिष्टात नमूद कलम १०१ च्या उप कलम ( १) व 
( २ ) यामधील निबंधकाचे अधिकार बृहन्मुंबई नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लिमिटेड, मुंबई या संस्थेवर सहायक निबंधक, सहकारी संस्था 
( प्रतिनियुक्तीवर) यांना निबंधकास साहाय्य करण्याकरिता परिशिष्टातील रकाना (३ ) मध्ये नमूद अधिकार क्षेत्रापुरते वसुली अधिकारी म्हणून 
परिशिष्टातील रकाना ( ४ ) मध्ये नमूद केल्यानुसार निबंधकाचे अधिकार प्रदान करीत आहे : 

परिशिष्ट 


. 


अ.क्र . 


अधिकाऱ्यांचे पदनाम 


अधिकार क्षेत्र 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० 

अंतर्गत प्रदान अधिकार 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 
( प्रतिनियुक्तीवर ) बृहन्मुंबई नागरी सहकारी 
पतसंस्था फेडरेशन लिमिटेड , मुंबई. 


बृहन्मुंबईमधील संघांच्या 
अधिकार क्षेत्रातील सभासद 
पतसंस्थांपुरते मर्यादित. 


अधिनियमाच्या कलम १०१ च्या उप कलम 
( १ ) व ( २) यामधील निबंधकांचे सर्व 
अधिकार . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजगोपाल देवरा , 
शासनाचे सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८-१४, २०१६ / भाद्र १७-२३, शके १९ ३८ 


११ 


CO -OPERATION MARKETING AND TEXTILES DEPARTMENT 


Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya, 

( Annexe ), Mumbai 400 032 , dated the 2nd January 2015 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA CO - OPERATIVE SOCIETIES ACT, 1960 . 

No. CSL . 2014 / C.R.127 / 13C . - In exercise of the powers conferred by section 3 of the 
Maharashtra Co -operative Societies Act, 1960 (Mah . XXIV of 1961), the Government ofMaharashtra 
hereby appoints and notify the Assistant Registrar, Co-operative Societies ( on Deputation ) to be 
the Recovery Officer for the BrihanmumbaiNagari Sahakari Patsanstha Federation Ltd.,Mumbai, 
for the purposes of sub -section ( 1) and ( 2 ) of section 101 of the said Act , to assist the Registrar in 
the area as specified in column ( 3 ) of the Schedule appended herewith and confers upon him the 
powers as specified in column (4 ) thereof. 


Schedule 


Area 


Powers 


Sr. 
No. 
( 1 ) 


Designation of the 

Officer 

( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


1 . 


Assistant Registrar , 
Co-operative Societies 
(on Deputation ) to be the 
Recovery Officer for the 
Brihanmumbai Nagari 
Sahakari Patsanstha Federation 
Limited , Mumbai. 


For member 
Co -operative 
Credit Societies in 
Greater Mumbai. 


Powers conferred under 
sub - section ( 1 ) and ( 2 ) of 
section 101 of the said Act . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


RAJAGOPAL DEVARA , 
Secretary to Government. 


भाग चार ब -२ अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८-१४ , २०१६ / भाद्र १७-२३, शके १९ ३८ 


शुक्रवार , 

जानेवारी १६, २०१५ / पौष २६, शके १ ९ ३६ 


HOUSING DEPARTMENT 
4th Floor, G. T. Hospital Compound Building , Lokmanya Tilak Marg , 

Mumbai 400 001, dated 16th January 2015 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA HOUSING AND AREA DEVELPMENT ACT , 1976 . 

No. ADL , 1103/C.R . 664 /Punarbandhani- 18 /GNB.In the Government Notification , Housing 
Department, No. ADL . 1103 /CR No. 664/Punarbandhani- 18 /GNB - 1, dated 6th November 2013 , 
published in the Maharashtra Government Gazette, Extraordinary, Part IV -B , Extraordinary 
No. 151 (in the year 5 , volume 92), dated 6th November 2013 , at pages 3-4 , issued in exercise of the 
powers conferred by sub -section ( 1) of section 41 of the Maharashtra Housing and Area 
Development Act , 1976 (Mah . XXVIII of 1977 ), on page 4 , in Part II of the Schedule appended 
thereto : 


( a ) In entry 4 , 

(i) in column ( 2 ) for “ 85 /a ", read “ 85 / 1 -a ” ; 

(ii ) in column ( 3 ) for “ 0.61 ", read “ 0.54 ” ; 
(6 ) In entry 5 , 

(i) in column (2 ) for “ 85 / 1b ” , read “ 85 / 1 -b ” 

(ii) in column ( 3 ) for “ 0.60 ” , read “ 0.54 ” ; 
( c ) In entry 6 , 

(i) in column ( 2 ) for “ 85 / c ” , read “ 85 / 1 -c ” ; 
( ii) in column ( 3 ) for “ 0.59 ” , read “ 0.54 ” . 


; 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


P. L. PATHAK , 
Joint Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८-१४ , २०१६ / भाद्र १७-२३, शके १९ ३८ 


१३ 


बुधवार , जानेवारी २१, २०१५ /माघ १, शके १९ ३६ 


. 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधीद्रव्ये विभाग 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय परिसर, ९वा मजला, मंत्रालय , 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई ४०० ००१, दिनांक २१ जानेवारी २०१५ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र वैद्यक व्यवसायी अधिनियम १ ९ ६१ . 

क्रमांक एमसीआय.१७१२ / प्र.क्र .१५०/ अधिनियम . - ज्याअर्थी, शासन अधिसूचना वैद्यकीय शिक्षण व औषधीद्रव्ये विभाग, क्रमांक 
एमसीआय.२००६ / ३१८ / प्र.क्र .१४४ / ०६ / अधिनियम , दिनांक ५ जुलै २००७ अन्वये शासनाने, महाराष्ट्र वैद्यक व्यवसायी अधिनियम, १९ ६१ 
( १ ९ ६१ चा महा. अठ्ठावीस ) ( यात ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे .) याचे कलम ५ ( १) , ५ ( २) आणि ५ ( ३ ) अन्वये प्रदत्त 
असलेल्या अधिकाराचा वापर करून उक्त अधिसूचनेच्या निर्गमनाच्या दिनांकापासून पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी महाराष्ट्र भारतीय औषध परिषद 
( यात यापुढे जिचा निर्देश “ परिषद ” असा करण्यात आला आहे ) गठीत केली होती ; आणि , ज्याअर्थी, या परिषदेच्या सदस्यांचा कार्यकाल दिनांक 
४ जुलै २०१२ रोजी संपुष्टात आलेला आहे. 

म्हणून आता, त्याअर्थी, अधिनियमाच्या कलम ५ (६ ) ची तरतूद लक्षात घेऊन व कलम ३२(१) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून सदर परिषदेस, ही अधिसूचना निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून पुढील कालावधीसाठी मुदतवाढ न देण्याचा शासनाने 
निर्णय घेतला आहे व याद्वारे परिषदेचे सर्व अधिकार वापरासाठी व परिषदेची कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी दोन वर्षांपेक्षा अधिक नाही इतक्या 
कालावधीसाठी प्रशासक म्हणूव वैद्य , श्रीराम शेषगीर सावरीकर यांची नियुक्ती करीत आहे. 


• 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


य . रा . गायकवाड , 
शासनाचे उप सचिव 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८-१४ , २०१६ / भाद्र १७-२३, शके १९ ३८ 


MEDICAL EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT 


Gokuldas Tejpal Hospital Complex , 9th Floor, Mantralaya , 
L.T. Marg , Mumbai 400 001, dated 21st January 2015 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA MEDICAL PRACTITIONER S ACT, 1961. 


No.MCI. 1712 / C.R . 150 /ACT.— Whereas , under Government Notification , Medical Education 
and Drugs Department No.2006 / 318 /C.R . 144 /06 /ACT, dated 5th July 2007 the Government 
constituted the Maharashtra Council of Indian Medicine (hereinafter referred to as “ the Council” ) 
for a period of five years from the date of issue of the said Notification in exercise of the powers 
conferred by the sections 5 ( 1) , 5 (2 ) and 5 ( 3 ) of Maharashtra Medical Practitioner s Act, 1961 
(Mah.XXVIII of 1961) (hereinafter referred to as “ the said Act" ); 


And whereas, the terms of office of the members of the Council has already expired on 
4th July, 2012 


Now , therefore , in view of provisions of section 5 (6 ) and in exercise of the powers conferred 
by section 32 ( 1) of the Act the Government has decided not to extend the term of the Council for 
the further period from the date of issue of this Notification with hereby , appoints an 
Administrative date of issue of this Notification and hereby , appoints Dr.Shriram Sheshgir 
Savrikar as an Administrator to exercise all the powers and perform all the duties of the Council 
for period which should not exceeds two years. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


Y. R. GAIKWAD , 


Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८-१४, २०१६ / भाद्र १७-२३, शके १ ९ ३८ 


१५ 


गुरुवार , जानेवारी २२, २०१५ / माघ २, शके १९ ३६ 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधिद्रव्ये विभाग 
मंत्रालय, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत , 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई ४०० ००२, दिनांक १४ जानेवारी २०१५ 


अधिसूचना 


अन्न सुरक्षा व मानदे अधिनियम, २००६. 

क्रमांक एफडीएस.१३१४ / १०७४ / प्र.क्र .१२८ / १४ / औ-१. - अन्न सुरक्षा व मानदे अधिनियम , २००६ (२००६ चा ३४ ) याच्या कलम ३० 
मधील पोट - कलम ( १) द्वारे , प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन याद्वारे , उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनांसाठी डॉ . 
पुरुषोत्तम भापकर , आयुक्त , अन्न व औषध प्रशासन, महाराष्ट्र राज्य यांना त्यांच्या पदग्रहणाच्या दिनांकापासून संपूर्ण महाराष्ट्र राज्याकरिता “ अन्न 
सुरक्षा आयुक्त ” म्हणून नियुक्त करीत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


रा . वि . कुडले , 
कार्यासन अधिकारी . 


MEDICAL EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT 


Mantralaya , Gokuldas Tejpal Hospital Compound , 
Lokmanya Tilak Marg, Mumbai 400 002 , dated 14th January 2015 


NOTIFICATION 


FOOD SAFETY AND STANDARDS ACT , 2006 . 

No.FDS. 1314 / 1074 /C.R . 128 / 14 /Drugs - 1.- In exercise of the powers conferrd by sub -section 
( 1) of section 30 of the Food Safety and Standards Act , 2006 ( 34 of 2006 ), The Government of 
Maharashtra hereby , with effect from the date he assumes the office , appoints Dr. Purushottam 
Bhapkar , Commissioner , Food and Drugs Administration , as the Commissioner for Food Safety 
for the purposes of the Said Act , for the whole of the State of Maharashtra . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. V. KUDLE , 
Desk Officer . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८-१४ , २०१६ / भाद्र १७-२३, शके १९ ३८ 


१० 


गुरुवार , जानेवारी २२ , २०१५ /माघ २, शके १९ ३६ 


सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २२ जानेवारी २०१५. 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) अधिनियम , १९ ६३. 


क्रमांक कृबास -०११५/ प्र.क्र . ११ /११-स. - ज्याअर्थी, केंद्र शासनाने आधारभूत किंमत योजनेच्या अनुषंगाने प्रसृत केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांद्वारे 
सदर योजनेअंतर्गत केंद्र शासनाच्यावतीने होणाऱ्या शेतमालाच्या खरेदीला बाजार फी मधून सूट देण्यात यावी असे सूचित केले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र कृषि पणन (विकास व विनियमन), १९ ६३ च्या कलम ५ ९ अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार सदर अधिनियमाच्या 
कलम ३१ च्या तरतुदीमधून सूट देऊन आधारभूत किंमत योजनेंतर्गत केंद्र शासनाच्यावतीने होणाऱ्या खरेदीस बाजार फी मधून सूट देण्यासाठी राज्यातील 
सर्व बाजार समित्यांकडून हरकती व सूचना मागविण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे . 

त्याअर्थी, राज्यातील सर्व कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांना सूचित करण्यात येत आहे की , केंद्र शासनाच्यावतीने आधारभूत किंमत योजनेंतर्गत 
होणाऱ्या खरेदीवरील बाजार फी मधून सूट देण्याबाबत आपल्या हरकती व सूचना सदर अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून तीस दिवसांच्या 
कालावधीत निम्नस्वाक्षरीकास, दालन क्र . ३१५ (विस्तार ), सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२ या पत्त्यावर सादर कराव्यात. 


. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


रा . स . अटक , 


शासनाचे उप सचिव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


